कक्ष अधिकारी पदावरुन अवर सचिव 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२१/प्र.क्र.६२/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३० ऑगस्ट, २०२१ 
आदेशा 
खालील कक्ष अधिकाऱ्यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून अवर सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत 


असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात 
येत आहे.- 


अ.क्र कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव जात | सध्याचा विभाग | अवर सचिव पदावरील पदोन्नतीनंतर 
प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
| | 2 ३ | # | ढु 
q | श्री. ललित नामदेवराव अजा साप्रवि सामान्य प्रशासन विभाग 
सदाफुले 
२ | श्री.संजय विठोबा काळभोर खुला उऊवकावि पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
3 श्री.संतोष संपत्ती नवगिरे खुला विवन्यावि सामान्य प्रशासन विभाग 
४ | al. संदेश प्रभाकर मेळेकर इमाव मवववि संसदीय कार्य विभाग 
५ | श्री.मेघळ्याम भिमा नवार इमाव उऊवकावि सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
६  श्री.सुहास माधव ममदापूरकर खुला गृहनिर्माण महसुल व वन विभाग 
७ | श्री.दिनेठा श्रीधर सानप भज(ड) जसंवि जलसंपदा विभाग 
८ _  श्री.अविंद्र भिकाजी मोरये इमाव साप्रवि सामान्य प्रशासन विभाग 
९ | श्री.रविंद्र नारायण खेतले खुला गृहनिर्माण गृहनिर्माण विभाग 
१० | श्री. अजय धोडबाराव भोसले खुला मराठी भाषा मराठी भाषा विभाग 
११ | a. जहांगीर eae खान खुला साबांवि महिला व बाल विकास विभाग 
१२ | श्री.सुधाकर शहाजी यादव खुला गवि गृह विभाग 
१३ | श्री.अशोक महादेव चेमटे भज(ड) साप्रवि . sae ला 
सध्या प्रतिनियुक्ती sh ; 
Rien ss मा.मंत्री, Was, दुग्ध व्यवसाय 
मांत्री, विकास, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे 
पशुसंवर्धन, दुग्ध कार्यालयात वि.का.अ. पदावर 
व्यवसाय विकास, 
क्रीडा व युवक 
कल्याण 
१४ | श्री.सुमंत दिनकर पाष्टे इमाव साबांवि पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१५ | श्री.महेश मधुकर लाड खुला नविवि सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१६ | श्री.ठउदय गणपत गवस खुला मवववि मराठी भाषा विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२१/प्र.क्र.६२/का.१४ 


अ.क्र कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव जात | सध्याचा विभाग | अवर सचिव पदावरील पदोीन्नतीनंतर 
प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
॥“१ «| २ ३ 1 | 4 
१७ | श्री.सचिन शामकांत देसाई खुला कौविवउठवि सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१८ | श्री.गणेश मोहन काथवटे भज(ब) गृवि गृह विभाग 
१९ | श्री.राजेश भास्कर गायकवाड अजा साप्रवि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 
२० | श्री.संजय जगन्नाथ सवने अजा जसंवि कृषिव पदुम 
२१ | श्री.बाळासाहेब ईश्वर सावंत अजा पवसांकावि पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
(दिव्यांग-अस्थिव्यंग) 
२२ | श्री.गफार पीरसाहेब मगदूम खुला | अल्पसंख्याक =| सामान्य प्रशासन विभाग 
(दिव्यांग-अस्थिव्यंग) 
२३ | श्री.संजय राजाराम पवार खुला साबांवि ग्राम विकास विभाग 
(दिव्यांग- अस्थिव्यंग) 
२४ | श्री.राजीव माधव आंबीकर खुला उऊवकावि उद्योग, व कामगार विभाग 
२५ | श्री.हेमंत सुधाकर पाठक खुला ग्राविवि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
२६ | श्री.प्रकाश बबनराव घाडगे खुला नियोजन नियोजन विभाग 
२७ | ALANS GAA आहेर खुला मवववि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
२८ | श्री.अरुण वसंत शिदे इमाव उऊवकावि ग्राम विकास विभाग 
२९ | श्री.प्रमोद हनमंत कदम खुला उवतंशिवि वित्त विभाग 
३० | श्री.दिनेश शामराव घाटगे खुला जलसंपदा । अन्न, नागरी पुरवठा व संरक्षण विभाग 
39 श्री.किसनराव बबनराव पलांडे । खुला साबांवि शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
32. | श्री.विठ्ठल दत्तात्रय भास्कर इमाव साप्रवि सामान्य प्रशासन विभाग 
३३ । श्री.रमेश नामदेव जगताप खुला मवववि महसुल व वन विभाग 
३४ | श्री.गिरीठा रामलिंग सगणे खुला विवन्यावि विधि व न्याय विभाग 
३५ श्रीमती भाग्यश्री जयदिपसिग खुला कृषिपदुम वित्त विभाग 
देवरे 
३६ | श्रीमती अनिता गोपाल लाड खुला विवि वित्त विभाग 
३७ श्री.सुधीर विजय निकाळे अजा साप्रवि सामान्य प्रशासन विभाग 
३८ | श्री.संजय जयराम ped अजा मवववि महसूल व वन विभाग 
३९ | श्रीमती पूजा भास्कर उदांवत खुला साबांवि सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
go | श्री.सिध्दार्थ विद्याधर धांडोरे अजा गृवि गृह विभाग 
४१ | श्री.मधुकर सर्जराव घोगरे खुला साप्रवि सामान्य प्रशासन विभाग 
४२ । श्री.संजीव अनंत राणे खुला साबांवि महसूल व वन विभाग 
४३ । श्री.प्रमोद हरिश्चंद्र भगत खुला साबांवि सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२१/प्र.क्र.६२/का.१४ 


अ.क्र कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव जात । सध्याचा विभाग | अवर सचिव पदावरील पदौोन्नतीनंतर 
प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
[een | २ ३ ae षु 
४४ | श्रीमती सुचित्रा संजीव राणे खुला साप्रवि सामान्य प्रशासन विभाग 
४५ | श्री.प्रताप व्यंकटराव गिते भज(ड) कृवपदुमवि कृषिव पदुम 
४६ | श्री.रणजित शिवाजीराव अहिरे । खुला जलसंपदा जलसंपदा विभाग 
४७  श्री.नंदकुमार गणपत आंदळकर | खुला वित्त विभाग प्रपत्र बढती . 
सध्या प्रतिनियुक्ती | मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास व 
aT. Hat, औकाफ, कौशल्य विकास, रोजगार 
pea कल ती व उद्योजकता यांचे कार्यालयातील 
वकास व डं का.अ. पदावर 
pea वि.का.अ. पदावर 
रोजगार व 
उद्योजकता यांचे 
कार्यालय 
४८ | श्री.तानाजी रघुनाथ पवार खुला विवि वित्त विभाग 
४९ | श्रीमती लतिका विवेक पाटील इमाव विवि वित्त विभाग 
yo | श्री.बाबासाहेब सिताराम शिदे खुला मवववि प्रपत्र बढती . 
सध्या मा.मंत्री, गृह यांच्या कार्यालयातील 
प्रतिनियुक्ती वि.का.अ. पदावर 
मा.मंत्री, गृह 
५१ श्री.गजानन पुंडलिक कातकाडे | भज(ड) विवि वित्त विभाग 
५२ | श्री.गणेश सुमंत कुलकणी खुला विवि वित्त विभाग 
५३ | श्री.संजय नामदेव जाधव खुला जलसंपदा प्रपत्र बढती 
सध्या प्रतिनियुक्ती मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे 
मा.मंत्री, जलसंपदा | कार्यालयातील वि.का.अ. पदावर 
यांचे कार्यालय 
५४ | श्री.नितीन जोतीराम डंगारे इमाव उऊवकावि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
५५ श्री.संजय जगन्नाथ पाटील खुला उऊवकावि प्रपत्र बढती 
मा.मंत्री, जलसंपदा व लाभक्षेत्र 
विकास यांचे कार्यालय 
५६ । श्री.अनिल र.जगताप खुला साबांवि नियोजन विभाग 
५७ | श्री.शिवाजी सोनाजी चौरे भज(ड) मवववि महसूल व वन विभाग 
५८ | श्री.संजय महादेव महाडिक खुला विवि वित्त विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२१/प्र.क्र.६२/का.१४ 


२. सर्वश्री अ.म.चेमटे, नं.ग.आंदळकर, बा.सि.शिंदे, सं.ना.जाधव, सं.ज.पाटीळल यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण 


अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील 


नियम ४०, परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार तात्पुरत्या स्वरूपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर 


तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. त्यानंतर सदर अधिकाऱ्यांनी 


मंत्रालयीन विभागात हजर होणे आवश्‍यक राहील. 


३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात 


राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका 


अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब यांच्या शासन निर्णय दि.७.५.२०२१ मधील 


तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 


सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. 


४. सदर अधिकाऱ्यांना अवर सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत 


आहे.- 


(अ) सदर अधिकार्‍्यांविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू झालेली 
नाही. 


(ब) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी अवर सचिव संवर्गात 


रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम SAHRA पदावनत करण्याच्या अधीन सदर 


तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 


(क) सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात आली 


आहे. 


(ड) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्‍क 


प्राप्त होणार नाहीत. 


(इ) सदर पदोन्नती दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, 


मुंबई येथे दाखल रिट याचिका स्टँप ६८१९/२०२१ व इतर याचिकांवर मा.उच्च न्यायालयाने 


दि.२९.०६.२०२१, दि.०८.०७.२०२१ व दि.२२.०७.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अधिन राहून 


करण्यात येत आहे. 


() सदर पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट पिटीशन (स्टॅम्प) 


क्र.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीठान (स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ यामधील आय.ए.(स्टॅम्प) क्र. १०९१०/२०२१ 


व १०९११/२०२१ तसेच रिट IISA (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२१/प्र.क्र.६२/का.१४ 


५. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने अवर सचिव पदावर रूजू करून घेऊन त्याबाबतच्या Aare प्रत 


या विभागास अवगत करावी. 


६. पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी या आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांमध्ये अवर सचिव पदावर रुजू होणे 


आवर्यक आहे. 


७. सदर शासन आदेशातील अ.नु.क्र. २१, २२ व २३ येथील अधिकाऱ्यांची अवर सचिव पदावरील तात्पुरती 


पदोन्नती दिव्यांग प्रवर्गातून करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०११८२२२५५८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gajanan Bhimrao 
Gurav ot: iter 


m 
cc ; jn 
Date: 2021.09.03 16:56:15 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


, postalCode= , st=Mal 
5b973b0795ae988a7c005050f 


प्रति, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
५. सह/ उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
६. संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 

निवड नस्ती, सग्रंहार्थ. 


Cc “७ AD -8 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


jeneral Administration 
tra, 
8021798a5cled41adaBa72 


31 3c3fefSdc2ad659e360173b6 


